अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२०-२१ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता 

०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन 
(०१) (०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” 

मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : २ मार्च , २०२१ 


वाचा :- 


१. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशा-५, दि.१ एप्रिल २०२० 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल,२०२० 
३. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. ३० एप्रिळ, २०२० 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ४ मे, २०२० 

५. झासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. ११ जून, २०२० 

६. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. ९ जुळे, २०२० 

७. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.६२/२०/कोषा-प्रशा-५, दि.२८जुले,२०२० 
८. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. १३ ऑगस्ट, २०२० 

९. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. १६ सप्टेंबर, २०२० 

१०. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. २८ ऑक्टोबर, २०२० 
११. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. १ डिसेंबर, २०२० 

१२. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दि. १६ डिसेंबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व 
वर्ग २ च्या अधिका-यांचे वेतनभत्ते भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३ 


व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली 
वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता ०१,वेतन खर्चासाठी एकूण रुपये ३३.२३९० कोटी इतका निधी 
वाचा मधील अनुक्रमांक ३, ५, ६, ८, ९, १० व ११ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आला आहे. तसेच ११, देशांतर्गत प्रवास खर्चासाठी एकूण रुपये १२.३३८० लाख इतका निधी 
वाचा मधील अनुक्रमांक १२ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात 
आला असून, आता जिल्हा परिषदांचा सन २०२०-२१ मधील आतापर्यन्त झालेला एकूण खर्च व 
जिल्हा परिषदांची मागणी विचारात घेऊन जिल्हा परिषदांना पुढील निधी वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, 


पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (09) (09) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 


अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या 


ळेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ 


च्या अधिका-यांचे वेतनखर्च व देशांतर्गत प्रवासखर्च भागविण्यासाठी या शासन निर्णयासोबतच्या 
“विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शाविल्यानुसार एकूण रुपये ७,२०,९०,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी 


वीस लाख नव्वद हजार फक्त ) इतका निधी संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. कोव्हीड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक 
आपत्तीवर मात करण्याच्या दृष्टीने राज्याची एकंदर आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, खर्चात 
काटकसर करणे तसेच काही खर्च पुढे ढकलणे गरजेचे आहे. या संदर्भात वित्त विभागाने दिनांक 
४ मे, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये तसेच तद्नंतर वेळोवेळी दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन 
संबंधित कार्यालयाने खर्च करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२२३ 


३. जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील अधिका-यांचे 
वेतनभत्ते व प्रवासखर्चासाठी सदर निधी वापरण्यात यावा. या झासन निर्णयासोबतच्या 
“विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे 
त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च 
ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व अशा कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 


४. सदर झासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही 
याची संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या 
बँक अकाऊंटमध्ये ECS gk प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत 
अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline Tad वितरीत करण्यात येऊ नये. 


ठु. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन 
(09) (०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमळबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना 
(अनिवार्य) (22949¢83)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२१ या 
वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/ 
प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच वित्त 
विभागाने बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेला निधी विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
वित्त विभागाच्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०२१४५३२३४१२८ असा आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२२३ 


हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Balasaheb 


Balasahebo. sabasshes tar 


DN: cn=Balasaheb Babasaheb 


Hajare, o=Mantralaya, ou=Water 
B a b a S a h e b Supply and Sanitation 

Department, 

email=balasaheb.hajare@nic.in, 


e 
=IN 
H aj a re Sale 2021.03.02 16:07:53 +05'30" 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 

. विभागीय आयुक्त, सर्व 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

९. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१४.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१५.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२०/प्र.क्र.९२/पापु-२३, दिनांक २ मार्च, २०२१ सोबतचे सहपत्र 


अ. 
क्र. 


>9। 


“० | (२ | ७ |.” (-८ | ०9८ av] “> | -0 


AD | AW | AV | AW] AW | | 2] A] A] A] 2D] _) | OD] VD] “)  -० | -0O | - 1-2 1-2 | -O | -0O| -0 1-2: 
Clw] as] oo; 0 | “० | nl ७ |.” । -८ । Claw] va] oo]; 0 | “० | (२ | Gs] .”” | -८ | C]awy] za] 0] 0 
6S 
य क हि 
=y 
af og 
न्न 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय/उप विभागीय आस्थापना (२२१५१८४३)" 


जिल्ह्याचे सन २०२०-२१ करीता या शासन निर्णयान्वये वितरीत या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५१८४३ खाली वितरीत 
०१, वेतन ११, देशांतर्गत | वितरीत करण्यात येत 
| प्रवास खर्च ।असलेली एकूण रक्‍कम 
(3+%) 
व 


2 & 


(अक्षरी रुपये) 


i} 
ठाणे 
पालघर 


A, | 
रत्नागिरी 
Feat 
नाझिक 
a 
नंदुरबार 
जळगाव 
पुणे 
सांगली 
सोलापूर 
कोल्हापूर 
परभणी [२०००००० 
हिंगोठी [२०००००० 
बीड 
नांदेड 
लातूर 
बुलढाणा 
वाशिम 
अमरावती 
यवतमाळ 
धा 
नागपूर 
गोंदिया 
a 
गडचिरोली 
एकृण 


A 
0 
0 
fo) 
0 
0 
° 


A 
0 
0 
0 
0 
0 
° 


० 
fe) 
० 
२००० 
fe) 
० 
fe) 


Digitally signed by Balasaheb Babasaheb H: 


Balasaheb Babasaheb Hajare ५५७ eee 


Date: 2021.03.02 16:08:31 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Water Supply and 
=IN 


